सार्वत्रिक बदली-सन 2023 
उप अभियंता संवर्गातील अभियंत्यांची बदली 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेश H : टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - ३०/०६/२०२३ 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदींनुसार जलसंपदा विभागांतर्गत 
कार्यरत असलेल्या व सोबतच्या विवरणपत्रात (स्तंभ-२ मध्ये) नमूद उप अभियंता संवर्गातील अभियंत्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ-४ नुसार) विनंतीनुसार बदली करण्यात येत आहे. 
२. या आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या 
संबंधित महासंचालक/ कार्यकारी संचाळक/ मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील 
स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. या आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर 
पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे. 
सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदा अभावी आदेशा कार्यान्वित 
करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करावा लागतो. अशा 
प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, शासन स्तरावरील प्रस्तुत आदेठा 
प्रथम कार्यान्वित करुन तदृनंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेशांतर्गत बदल्यांचे आदेश निर्गमित करावेत. शासनाने 
निर्गमित केलेल्या आदेशांमध्ये क्षेत्रीय स्तरावर परस्पर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी पद रिक्‍त नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास प्रशासकीय अडचण उद्भवत 
असेल तर, अशा बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन त्याबाबचा अहवाल सादर करावा. 

तसेच, संबंधित अभियंत्यांना कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त करण्यात आले व नवीन नियुक्तीच्या जागी 


कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass2.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल 


आय.डी. वर त्वरीत कळवावे. 

५. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित उप 
अभियंता यांच्या बदलीची अंमलबजावणी करताना सदर बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर 
पदांपेक्षा जास्त अभियंता कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 

६. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या उप अभियंता यांच्या HMR आदेशासोबत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने संबंधित अभियंत्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषांगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


८. तसेच, जलसंपदा विभाग, शासन अधिसूचना, दिनांक २५.०४.२०१६ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय 
कार्यालयांतील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यास 
संबंधित मुख्य अभियंता आणि एकाच महामंडळातील दोन मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत बदली करण्यास 
संबंधित कार्यकारी संचालक / महासंचालक हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यानुषंगाने त्यांना कळविण्यात येते की, 
आपल्या अधिनस्त असलेले उप अभियंता यांच्या शासन स्तरावरुन झालेल्या बदल्या विचारात घेऊन आपल्या 
अधिनस्त बदल्या करताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ५(२) तसेच अधिनियमातील इतर तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९. संबंधित अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 

qo. संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०१७/(१७३/१७)/आ (वर्ग-२), दिनांक १२.०७.२०१७ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


११. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०६३०२०५३३३४१२७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


AN | L V ITTHAL DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DEOKATE Bar 
(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (जसं.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


५. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१०. कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

११. कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१२. महासंचालक, संकल्पन,प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक. 

१३. मुख्य अभियंता(जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१४. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

१६. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. 

१७. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१८. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१९. मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

२०. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
२१. मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

२२. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 

२३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२४. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२६. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२७. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

२८. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 

२९. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

३०. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

३१. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 
३२. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(मेरी), नाशिक 

३३. अधीक्षक अभियंता व संचाळक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचाळनालय, पुणे. 
३४. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३५. आ (वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


विवरणपत्र 


शासन आदेश क्र.टिएफएस-२०२३/(प्र.क्र १००/२०२३)॥/आ (वर्ग-२), दिनांक ३०/०६/२०२३ चे सहपत्र. 


अ. क्र. अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असळेले ठिकाण बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
Le | 2 3 ee eee 
: श्री. दिपक भिमराव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर । मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
न भिवगडे, उपविभागीय | अंतर्गत इटियाडोह पाटबंधारे व्यवस्थापन । सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प 
अधिकारी उपविभाग, अर्जुनी/मोरगांव उपविभाग, वर्धा येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
5 श्री.समीर दिनानाथ | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
न शुक्ला, उपविभागीय | अंतर्गत नागपूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), |। विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अभियंता नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, । संकल्पचित्र पथक , नागपूर अंतर्गत उर्ध्व वर्धा 
नागपूर संकल्पचित्र उप पथक क्र.१, अमरावती (मु. 
नागपूर) येथील श्रीम. श्रेया माकडे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
3 श्रीमती श्वेता शेलेद्र मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व | मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
न चहांदे, सहायक गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत अधीक्षक सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प 
अभियंता श्रेणी-१ अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे येथीळ | उप विभाग, पुणे येथील उपकार्यकारी अभियंता 
उप अभियंता पदी पदी (विनंतीनुसार) 
र श्रीमती स्वाती अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षिता, 
। रमेशराव ठेले, परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे येथील । नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, 
उपविभागीय अभियंता | उप अभियंता कळवा-ठाणे येथील श्रीम.गीता गायकवाड 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
र श्रीमती Rar arta । मुख्य लेखा परीक्षक, जल व सिचन, मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
; ह पी अतत 
पुजारी, सहायक महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प 
अभियंता श्रेणी-१ उपविभाग, औरंगाबाद येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
ह श्रीम. कविता काकासो | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अधीक्षक अभियंता व संचालक, पासंविसं, पुणे 


देशमुख, सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ 


औरंगाबाद परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, 
औरंगाबाद येथील उप अभियंता 


अंतर्गत पाटबंधारे संशोधन विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत नांदूरमधमेश्वर उपविभाग क्र.६ 
बोरदेहगांव, औरंगाबाद येथील श्री.धनंजय 
कुलकर्णी यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण 1 बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
|: a २ ३ 1४] 
क्र श्रीमती श्रेया चंद्रहोखर | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
माकडे, सहायक जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत ३. उर्ध्व | अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
अभियंता श्रेणी-१ वर्धा संकल्पचित्र उपपथक क्र.१, अमरावती | अंतर्गत कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, 
(मु. नागपुर) प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर श्रीमती 
रामटेके यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
a श्री.हर्षद रामराव देवरे, | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
उपविभागीय अभियंता । प्रदेश,नाशिक अंतर्गत वाघाड कालवा सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक 
उपविभाग क्रं.१ दिंडोरी अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कालवा सुरक्षा 
विभाग,नाशिक येथील Raa पदी 
(विनंतीनुसार) 
श्री.अभिनय अरविंद = | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
. चिमोटे, सहायक जलसंपदा विभाग, नागपुर अंतर्गत सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प 
अभियंता श्रेणी-१ गोसीखुर्द विभाग, ब्रम्हपुरी अंतर्गत उपविभाग, नागपूर येथील रिक्‍त पदी 
गोसीखुर्द उजवा कालवा उपविभाग क्र.७, | (विनंतीनुसार) 
ब्रम्हपूरी 
ग. श्रीमती वृंदा सुनिल मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, । अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
सुर्यवंशी, सहायक पुणे अंतर्गत भामा आसखेड उपविभाग क्र.४, | संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
अभियंता श्रेणी-१ करंजविहीरे सिंचन व पाणीवापर संस्था सक्षमीकरण कक्ष, 
पुणे येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
7 कर श्रीमती कविता विजय | अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे । अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
कुलकर्णी, संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता | अंतर्गत जलविद्युत संच उपविभाग, पुणे सिंचन व पाणीवापर संस्था सक्षमीकरण कक्ष, 
पुणे येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
द्व श्रीमती शिवाली मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
धनाजी परदेशी, अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, चासकमान अंतर्गत वेगवर्धित सिंचन ora विशेष पथक, 
सहायक अभियंता पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत उपकार्यकारी | कोथरूड, पुणे येथील श्रीमती अनुजा वाळवेकर 


श्रेणी-१ 


अभियंता 


यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण 1 बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
1 १_| २ ३ 1४] 
= श्री रविंद्र कडुबा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे अधीक्षक अभियंता व संचालक , पाटबंधारे 
डोंगरे, उपविभागीय =| अंतर्गत संकल्पचित्र उपविभाग, Pome  । संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
अभियंता पिंपळगांव जोगे धरण उपविभाग क्र.३, 
नारायणगांव येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
au. श्रीमती सरिता सचिन | अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे । मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
हेगडे, उपविभागीय । संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत प्रकल्प संकल्प चित्र कालवे विभाग 
अभियंता अंतर्गत कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे क्र.२, पुणे येथील श्रीमती मधु नवळखा यांच्या 
संशोधन विभाग, पुणे-१ येथे उपकार्यकारी | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
अभियंता 
at श्री. अविनाश पांडुरंग | मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प | मु.अ. (वि.प्र), पुणे अंतर्गत जलसंपदा ई- 
कुंभार, उपविभागीय । गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण प्रशासन मंडळ, पुणे अंतर्गत सिंचन व्यवस्थापन 
अभियंता उपविभाग, खामगांव संगणकीकरण विभाग, पुणे अंतर्गत रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
az श्री. सौरभ प्रताप मुख्य अभियंत (विप्र, जलसंपदा विभाग, मख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
जोशी, उपविभागीय । पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. । सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान 
अभियंता २ सातारा उपविभाग, सातारा येथील श्री.योगेश पाटील 
जमाले यांच्या बदलीने Rat होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
डि श्रीमती तझीन अय्युब । मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
सय्यद, उपकार्यकारी । औरंगाबाद अंतर्गत उस्मनाबाद लघु नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, 
अभियंता पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद येथील सोलापूर येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
उपकार्यकारी अभियंता 
ay श्री.संजय जगन्नाथ अधीक्षक अभियंता (मेरी),नाशिक येथील मृद | मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
बागुल, सहायक चाचणी विभाग, मेरी,नाशिक येथील उप  । नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण 
अभियंता श्रेणी-१ अभियंता पदी उपविभाग, नाशिक येथील श्री.सुनिल पाटील 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
शा श्री. आण्णासाहेब रविद्र | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 


मोतीपवळे, 
उपविभागीय अभियंता 


औरंगाबाद अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा 
बांधकाम उपविभाग क्र.२ उस्मानाबाद 


नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, 
लातूर येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण 1 बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
|: ह| २ ३ PB 

a, श्री.पियुष शिवराम मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर । मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व 
मसराम, सहायक अंतर्गत गोसीखुर्द वसाहत व भांडार गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण विभाग, 
अभियंता श्रेणी-१ उपविभाग, गोसीखुर्द जिल्हा भंडारा नागपूर अंतर्गत गुणनियंत्रण उपविभाग, वर्धा 

येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार 

fe श्री. सत्यजीत देवाजी | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता, (स्था) जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
गोहणे, उपविभागीय । अमरावती अंतर्गत लघु पाटबंधारे नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण उप विभाग, 
अभियंता उपविभाग, वणी वाही येथील श्री.अनिकेत डाकवाले यांच्या 

बदलीने Rea होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 

श्री.अजित शामराम | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व 
शिंदे, उपअरभियता गुणनियंत्रण ,पुणे अंतर्गत कोयना संकल्पचित्र 

मंडळ, कोथरुड, पुणे अंतर्गत राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समिती कक्ष-२, पुणे 
(विनंतीनुसार) 

कः श्री. विलास मल्हारराव | मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व | मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 
घुले, उपविभागीय गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत कोयना अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
अभियंता संकल्पचित्र विभाग क्र.३, पुणे विभाग, पुणे येथील उपकार्यकारी अभियंता 

रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 

ay श्री.अमित नंदलाल मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 
तपासे, उपविभागीय । महामंडळ, जळगांव अंतर्गत लघु पाटबंधारे । अंतर्गत कण्हेर पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, 
अभियंता बांधकाम उपविभाग, भुसावळ सातारा येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 

a श्री. राहुल बालाजीराव | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,पुणे 
गव्हाणकर, सहायक । विभाग,पुणे अंतर्गत खोरे समरूपण विभाग, | अंतर्गत खडकवासला कालवा उपविभाग 
अभियंता श्रेणी-१ पुणे क्र.२, पुणे येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 

” श्री.सचिन दत्तात्रय मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 
गाडे, सहायक जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत निम्न  । अंतर्गत भामा आसखेड उपविभाग क्र.४, 
अभियंता श्रेणी-१ वर्धा कालवे उप विभाग क्र.२, पुलगांव करंजविहीरे येथील श्रीमती वृंदा सुर्यवंशी 

यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 

Sig: श्रीमती दीपगौरी मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अमरनाथ जोशी, सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 
सहायक अभियंता प्रकल्प उपविभाग, शिरुर व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे येथील 
श्रेणी-१ उप अभियंता रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण 1 बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
1 १_| २ ३ 1४] 
sy श्रीमती वर्षा केलास । मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र | मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
सावंत, उप कार्यकारी | विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
अभियंता अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद । विभाग क्र.१, सोलापूर येथील उपकार्यकारी 
पाटबंधारे विभाग क्र.१,उस्मानाबाद येथील | अभियंता रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
उप अभियंता पदी 
ie श्री.आनंद तानाजी मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, । मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
गावडे, उपविभागीय । औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे अंतर्गत बोरी मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
अभियंता उपविभाग, कळंब सोलापूर येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
ने श्रीमती वैदेही विजय । अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प,जलसंपदा 
लिमये, उपविभागीय | परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर अंतर्गत उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र 
अभियंता येथील उप अभियंता उपपथक क्र.२, अमरावती (मुख्यालय नागपूर) 
येथील श्रीमती मृणालिनी कोमलकर यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
a श्री. अनिकेत मधुकर । मा.मुख्य अभियंता, (स्था) जलविद्युत प्रकल्प | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
डाकवाले, व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण । विभाग, नागपूर अंतर्गत संकल्पचित्र उपपथक 
उपविभागीय अभियंता | उप विभाग, वाही क्र.२, नागपुर येथील श्री.झंवर यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
a5) श्रीमती निलांबरी अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
विजयकुमार रामटेके, | महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, | अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
सहायक अभियंता नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता व नागपूर येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
श्रेणी-१ प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
येथील उप अभियंता 
श्रीमती सुषमा प्र. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई 
= वाठोरे, उपकार्यकारी | wear, मुंबई अंतर्गत ठाणे पाटबंधारे विभाग, | परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे येथील 
अभियंता कळवा येथील उपकार्यकारी अभियंता पदी | श्रीमती स्वाती ठेले यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
ag) श्री. पल्लवी रमेश ठेले, | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई 
सहायक अभियंता प्रदेश, मुंबई अंतर्गत संकल्पचित्र विभाग, । परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे येथील 
श्रेणी-१ कोंकण प्रदेश, नवी मुंबई येथील उप रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


अभियंता पदी 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


----------ज 


अ.क्र. |. अभियंत्याचे नावी | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
|: ह| २ ३ 1४] 

a श्री. राजेश चंद्रकांत । मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र मुख्य अभियंता(जस॑), जलसंपदा विभाग,पुणे 
रिठे, सहायक संघटना, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा 
अभियंता श्रेणी-१ लवाद विशेष कक्ष, पुणे अंतर्गत रिक्‍त पदी 

(विनंतीनुसार) 

डु. श्री. दिलीप प्रल्हादराव | मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व | मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
भालतिलक, गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण अमरावती अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभागीय अभियंता । उपविभाग, अकोला उपविभाग, अकोला (विनंतीनुसार) 

a: श्री. जगदीश शारदराव | मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 
दारोळे, सहायक विभाग,अमरावती अंतर्गत अमरावती औरंगाबाद अंतर्गत नांदूर मधमेश्वर कालवा 
अभियंता श्रेणी-१ मालमत्ता पाटबंधारे उपविभाग, अमरावती | उपविभाग क्र.७, अहमदनगर येथील श्री. 

संदीप बा. पवार यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त 
पदी (विनंतीनुसार) 

"a श्री. इरफान युनूस मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
शेख, सहायक अंतर्गत लघु पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, अंतर्गत मुळा कालवा सर्वेक्षण उपविभाग, 
अभियंता श्रेणी-१ वर्धा पांडाणे, ता.दिंडोरी येथील श्री. सुभाष पगारे 

यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
श्रीमती किती सुनिल | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 

त पाटील, सहायक प्रदेश, मुंबई अंतर्गत खारभूमी विकास अंतर्गत पुल उपविभाग, नाशिक येथील रिक्त 
अभियंता श्रेणी-१ विभाग, विरार पदी (विनंतीनुसार) 

ह श्री. निलेश संतोष मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
वन्नेरे, सहायक प्रदेश, मुंबई अंतर्गत वैतरणा धरण अंतर्गत वाघाड कालवा उपविभाग क्र.१, 
अभियंता श्रेणी-१ उपविभाग, वैतरणा नगर, नाशिक दिंडोरी येथील श्री. हर्षद देवरे यांच्या बदलीने 

होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 

डं श्री. प्रविण सखाराम । मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
पवार, सहायक महामंडळ, जळगांव अंतर्गत पाटबंधारे अतर्गत पालखेड पाटबंधारे उपविभाग, विंचूर 
अभियंता श्रेणी-१ उपविभाग, नंदूरबार येथील श्री.संजय सोनवणे यांच्या सेवानिवृत्तीने 

होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 

र श्री.वैभव प्रकाश मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत 
वडगांवकर, महामंडळ, जळगांव अंतर्गत निम्न तापी लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, त्र्यंबकेश्वर 
उपविभागीय अभियंता | प्रकल्प उपविभाग, पाडळसे, जि. जळगांव | येथील श्री.मयुर सोनवणे यांच्या बदलीने 

होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ. क्र. अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण | 
1 १_| २ ३ 1४ | 
र श्री.मयुर मधूकर मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण | मुख्य अभियंता,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
| सोनवणे, स.अ.श्रेणी-१ । प्रदेश, मुंबई अंतर्गत लघु पाटबंधारे अंतर्गत नाशिक पाटबंधारे विभाग नाशिक 
उपविभाग, त्र्यंबकेश्वर येथील उपकार्यकारी अभियंता (विनंतीनुसार) 
हक श्री.संदीप ओंकार मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास मुख्य अभियंता,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
न पाटील, उपविभागीय | महामंडळ, जळगांव अंतर्गत लघु पाटबंधारे | अंतर्गत गोदावरी डावा तट कालवा उपविभाग, 
अभियंता उपविभाग, धुळे कोपरगांव येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
7 श्री.महेद्र वसंत पाटील, | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
सहायक अभियंता संशोधन संस्था, नाशिक अंतर्गत स्थापत्य । प्रदेश, मुंबई अंतर्गत ठाणे पाटबंधारे विभाग, 
श्रेणी-१ बांधकामे परिरक्षण विभाग, नाशिक येथील । कळवा, ठाणे येथील उप कार्यकारी अभियंता 
उप अभियंता पदी (श्रीम.सुषमा वाठोरे यांच्या बदलीने होणाऱ्या 
रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
ie श्री. राहुल सुर्यभान मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण 
न पांडव, उपविभागीय । महामंडळ, जळगांव अंतर्गत पाटबंधारे प्रदेश, मुंबई अंतर्गत वैतरणा धरण उपविभाग, 
अभियंता उपविभाग, सावदा वैतरणानगर येथील श्री. निलेश वन्नेरे यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
गा श्रीम.गीता सचिन मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा 
| गायकवाड, सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान विभाग, मुंबई अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभागीय अभियंता | प्रकल्प, कळवा ठाणे बांधकाम उपविभाग, कळवा येथील श्री.राकेशा 
हंकारे यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
९ श्री.राजगोपाल मुख्य अभियंता (विप्रोजलसंपदा विभाग,पुणे | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश,नाशिक 
| श्रीकृष्ण साळुंके, अंतर्गत कुकडी बांधकाम उपविभाग अंतर्गत पालखेड कालवा उपविभाग क्र. ५ 
उपविभागीय अभियंता । आढळगाव ता. श्रीगोंदा तळेगांव दिघे येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
ठरे श्रीमती मधु प्रशांत मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 


नवलखा, उपविभागीय 
अभियंता 


पुणे अंतर्गत प्रकल्प संकल्प चित्र कालवे 
विभाग क्र.२, पुणे येथील उप अभियंता पदी 


अंतर्गत प्रकल्प संकल्प चित्र कालवे उप विभाग 
क्र.१ पुणे येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ.क्र. |. अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण 1 बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण 
|: ह| २ ३ 1४] 
गी श्रीमती शिल्पाअजय । मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, । मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
भिलारे, सहायक पुणे अंतर्गत जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, । नियंत्रण, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
अभियंता श्रेणी-१ पुणे अंतर्गत सिंचन व्यवस्थापन कोयना संकल्पचित्र विभाग क्र.३, पुणे येथील 
संगणकीकरण विभाग,पुणे येथील उप श्री. विलास घुले यांच्या बदलीने रिक्‍त 
अभियंता होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
देवं, श्री.जयंत शंकरराव मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,नागपूर | अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
ate, उपविभागीय | अंतर्गत पेंच पाटबंधारे उपविभाग, नागपूर | संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
अभियंता पाटबंधारे संशोधन उपविभाग, नागपूर येथील 
श्री. केशरीनंदन राजुरकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
वा श्री. बाबासाहेब मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
गणपतराव शिंदे, प्रदेश,नाशिक अंतर्गत नाशिक डावा तट सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक 
उपविभागीय अभियंता | कालवा उपविभाग, नाशिक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कालवा सुरक्षा 
विभाग,नाशिक अंतर्गत रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
ie श्री.राकेश दत्तात्रय मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील 
हंकारे, उपविभागीय =| wear, मुंबई अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प रिक्‍त पदी 
अभियंता, बांधकाम उपविभाग, कळवा, ठाणे 
कि श्री.बिस्मा मोहम्मद मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
हनिफ शोख, सहायक =| संघटना, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अंतर्गत अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, 
अभियंता श्रेणी-१ अभियंता, कालवा संकल्पचित्र विभाग sh.- | अहमदनगर येथील उपकार्यकारी अभियंता 
१ येथील उप अभियंता (विनंतीनुसार) 
श्री.माणिक रामचंद्र | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, | मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 


दद. 


देशमुख, उपविभागीय 
अभियंता 


औरंगाबाद अंतर्गत उस्मानाबाद मध्यम 
प्रकल्प उपविभाग उस्मानाबाद 


अंतर्गत सीना कोळेगांव प्रकल्प विभाग, परांडा 
अधिनस्त उपसा सिचन उपविभाग क्र.१, 
परांडा येथील श्री. अमित शिंदे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी 


५६. 


श्री.सुभाष विठ्ठल माने, 
उपविभागीय अभियंता 


मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत खारभूमी विकास उपविभाग, भिवंडी 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
अभियंता 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१००/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ. क्र. अभियंत्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले ठिकाण | 


pa | 2 3 PB 
re श्रीम.आरती अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
१७. न प ती । गत. 
श्रीम.आरती संजय , पाटबंधारे विभाग, ठाणे अभियंता 
गव्हाणे-भोर, 
ग श्रीम.मृण्मयी नितीन । कार्यकारी संचालक, कौकण पाटबंधारे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
1८. , 
सातव, उपविभागीय । विकास महामंडळ, ठाणे येथील अभियंता 


अभियंता, उपअभियंता | उपअभियंता 


श्रीम.मंजूषा मंदार कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
दुर. : 

भोळे, उपविभागीय विकास महामंडळ, ठाणे येथील अभियंता 

अभियंता, उपअभियंता 
त श्री.आनंद नारायण मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 


उदमले, उपविभागीय | प्रदेश, मुंबई अंतर्गत भातसा डावा कालवा । अभियंता 
अभियंता उपविभाग शहापूर 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 

AN | L V | TT HAL DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 

D E O KAT E RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.06.30 21:01:29 +05'30' 

(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


